स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक, गट-क या 
पदावर सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत 
नामनिर्देशानाने तात्पुरती नियुक्‍ती देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः पदभ-२०२४/प्र.क्र.८१ (८)/सेवा-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय ,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०७ मार्च, २०२४. 


संदर्भ : १. मुख्य अभियंता,सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई यांचे क्र.मुअ(मु/वि.अ./९९२,दि.२६.०२.२०२४ 
रोजीचे पत्र. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना क्रमांक :एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, 
दि.२१.०६.२०२१. 


शासन आदेशा :- 

सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (वेतनस्तर एस-८ रुपये २५,५००- 
८१,१००/- या वेतनश्रेणीत) या संवर्गात नामनिर्देशानाने नियुक्‍ती करण्यासाठी या विभागाच्या दि.१३.११.२०२२ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता (स्थापत्य), सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांच्या 
अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय निवड समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर निवड समितीमार्फत 
दि.१०.१०.२०२३ रोजी जाहीरात प्रसिध्द करण्यात आली होती. सदर जाहिरातीच्या अनुषंगाने गुणनवत्तेनुसार 
पात्र ठरलेल्या १३७८ उमेदवारांची यादी गुणवत्ता क्रमांकानुसार www.mahapwd.com या संकेतस्थळावर 
प्रसिध्द केळी असून या उमेदवारांना नियुक्‍ती देण्यासाठी संदर्भाधीन क्र.१ येथील दिनांक २६.०२.२०२४ 
रोजीच्या पत्रान्वये शासनास शिफारस केली आहे. याअनुषंगाने सोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केलेल्या 
उमेदवारांना स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक या पदावर ते रुजू होतील त्या दिनांकापासून (वेतनस्तर एस-८ 
रुपये २५,५००-८१,१००/- या वेतनश्रेणीत) तात्पुरती नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
२. सोबतच्या परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांनी नियुक्‍ती आदेडा प्राप्त झाल्यानंतर मुख्य अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांच्याकडे हे आदेशा निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून एक 
महिन्याच्या आत प्रत्यक्ष संपर्क साधावा व सेवेत रुजू व्हावे. अन्यथा, एक महिन्यानंतर सदर नियुक्तीचे आदेशा 
आपोआप रद्द होतील. सदर उमेदवारांना देण्यात आलेल्या पदस्थापनेत कोणताही बदल होणार नाही. 
३. सोबतच्या परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांना रुजू करुन घेऊन त्यांचे नियुक्‍तीबाबतचे sear संबंधित 
मुख्य अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी एक आठवडयाच्या आंत निर्गमित करावेत. 
सदर उमेदवारांना सविस्तर पदस्थापना देतांना संबंधित उमेदवार ज्या जिल्ह्यातील रहिवासी आहे त्याच 
जिल्ह्यात अन्यथा नजिकच्या जिल्ह्यात त्या उमेदवारास पदस्थापना देण्यात येईल याची दक्षता घेण्यात 


यावी.तसेच, पदस्थापना देतांना संबंधित प्रादेशिक विभागाच्या क्षेत्रात येणा-या राष्ट्रीय महामार्ग विभाग 


शासन Sea क्रमांकः पदभ-२०२४/प्र.क्र.८१ (८)/सेवा-३ 


कार्यालयांमधील रिक्‍त पदे आवश्‍यकतेनुसार भरली जातील याची दक्षता मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग, 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकणभवन, नवी मुंबई यांचेशी सल्लामसलत करुन घ्यावी. 


8. 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांनी pear शिफारशीच्या अनुषंगाने 


सोबतच्या परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांची करण्यात आलेली नियुक्ती ही, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक या पदाच्या सेवाभरती नियमातील तरतुदीनुसार भरतीसाठी उपलब्ध 


असलेल्या Rad पदावर, खालील विहित अटींच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे:- 


१) 


३) 


8) 


एखाद्या उमेदवारास विहित कालावधीत अपरिहार्य, उचित कारणास्तव रुजू होण्यासाठी मुदतवाढ हवी 
असल्यास त्या उमेदवारांनी सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून १० दिवसांच्या आत 
अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना मुदतवाढीसाठी अर्ज सादर 
करावा. तदनंतर प्राप्त ASS अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत. उचित कारणास्तव विहित 
कालावधीत मुदतवाढीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना मुदतवाढ देण्याचा /नाकारण्याचा अंतिम निर्णय 
शासनाचा राहील. 

जे उमेदवार या झासन निर्णय निर्गमित झालेल्या तारखेपासून एक महिन्याच्या मुदतीच्या आत 
नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होणार नाहीत अथवा त्यांचेकडून यासंबंधात काही सूचना प्राप्त झाली नाही 
तर ही नियुक्ती त्यांना स्वीकृत नाही असे समजून उमेदवारांच्या नियुक्तीचे आदेश आपोआप रद्द होतील. 
तसेच या बाबतचा अहवाल मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग /संबंधित अधीक्षक 
अभियंता, सा.बां. मंडळ , सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी शासनाला दिनांक ०८.०४.२०२४ पर्यंत 
सादर करावा. 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग/संबंधित अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम मंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी जाहीरातीत नमूद केल्यानुसार वयोमर्यादेची तसेच 
शैक्षणिक व अन्य अटींची पुर्तता करणारी मूळ कागदपत्रे (वय, अधिवास, शैक्षणिक पात्रता, महिला 
आरक्षणानुसार विहीत केलेले प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र, दिव्यांग प्रमाणपत्र, माजी सैनिक 
प्रमाणपत्र, प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र,भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्र, पदवीधर/पदविकाधारक अंडाकालीन उमेदवार 
प्रमाणपत्र, अनाथ प्रमाणपत्र इ.) तपासावीत. 

सदर उमेदवारांची ज्येष्ठता ही सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक २१.०६.२०२१ रोजीच्या शासन 
अधिसूचना अन्वये विनियमित केलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियम, २०२१ मधील 


तरतुदीनुसार गुणवत्ता क्रमांकानुसार निश्चित करण्यात येईल. त्यामुळे नियुक्तीच्या आदेशानुसार एक 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः पदभ-२०२४/प्र.क्र.८१ (८)/सेवा-३ 


4) 


&) 


७) 


८) 


महिन्याच्या आत सेवेत रुजू न होणाऱ्या उमेदवारांना सेवा ज्येष्ठता गमवावी लागेल व त्यांची ज्येष्ठता ते 
ज्या दिनांकास शासन सेवेत रुजू होतील, त्या दिनांकास निश्चित करण्यात येईल. 

मागास प्रवर्गाच्या राखीव पदावर नियुक्त केलेल्या उमेदवारांची प्रचलित नियमातील तरतूदीनुसार जात 
वैधता प्रमाणपत्राच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. मागासवर्गीय 
उमेदवारांनी जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र शासनास व संबंधित उमेदवारांची नियुक्‍ती 
करण्यात आलेल्या कार्यालयास सादर करणे आवश्यक राहील. त्यानुसार संबंधित उमेदवारांच्या मुळ 
सेवापुस्तकात नोंद घेण्याची कार्यवाही संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी करावी. 

तसेच, मागास प्रवर्गाच्या राखीव पदावर (अ.जा., अ.ज., वि.जा.(अ), AA), भ.ज.(क), ATS), 
वि.मा.प्र., इ.मा.व.) नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या मागासवर्गीय उमेदवारांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर 
केलेले नसल्यास, त्यांनी या आदेशाच्या दिनांकापासून ६ महिन्याच्या आत जात प्रमाणपत्राची वैधता, 
जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून करुन घेणे आवश्‍यक राहील. नियुक्ती देण्यात आलेल्या 
कार्यालयाने संबंधित मागसवर्गीय उमेदवारांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने आवश्‍यक ती 
कागदपत्रे जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे पाठविण्याची कार्यवाही करावी. विहित मुदतीत जात 
वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास संबंधित उमेदवारांच्या सेवा प्रचलित नियमानुसार समाप्त करण्याची 
कार्यवाही करण्यात येईल. 

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वगळता अन्य मागासप्रवर्गातील महिलांकरीता आरक्षित 
असलेल्या पदावरील निवडीसाठी दावा करु इच्छिणा-या महिलांना त्या-त्या मागास प्रवर्गासांठी इतर 
मागासप्रवर्ग व बहुजन कल्याण विभाग तसेच सामान्य प्रशासन विभागाकडून वेळोवेळी विहीत करण्यात 
आल्याप्रमाणे नॉन क्रिमीळेअर प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्‍यक आहे. 

महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय दिनांक २५.०५.२००१ मधील तरतुदीनुसार, मागास 
प्रवर्गातील महिलांसाठीच्या राखीव पदाकरीता निवड झालेल्या उमेदवारांनी, “महिलांसाठी उन्नत व 
प्रगत व्यक्‍ती गट (क्रिमीलेअर) यामध्ये मोडत नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र ” (अलिकडचे/ नवीनतम मूळ 
नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र) ची सांक्षाकित प्रत तपासणीसाठी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे 
यांचेकडे पाठविणे आवश्‍यक आहे. त्यानुषंगाने मागास प्रवर्गातील महिलांसाठीच्या राखीव पदाकरीता 
निवड झालेल्या महिला उमेदवारांचे नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र दोन प्रतीत शासनास पाठविण्याची 
कार्यवाही या आदेशाच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत मुख्य अभियंता/ संबंधित अधीक्षक अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी करावी. मागास प्रवर्गातील महिलांसाठीच्या राखीव पदाकरीता निवड 
झालेल्या महिला उमेदवारांची नियुक्ती सदर तपासणी अहवालाच्या अधिन राहून करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन Sea क्रमांकः पदभ-२०२४/प्र.क्र.८१ (८)/सेवा-३ 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांचेकडून प्राप्त अहवालानुसार महिला उमेदवार अपात्र ठरत 
असल्यास त्यांची नियुक्‍ती रद्द करण्यात येईल. 

९) उमेदवारांनी हिन्दी व मराठी भाषा परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केली नसेल किंवा सदर भाषा परीक्षा उत्तीर्ण 
होण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर यासंबंधी असलेल्या नियमानुसार भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होणे 
आवर्यक आहे. भाषा परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास त्यांची वेतनवाढ प्रचलित नियमाप्रमाणे रोखून ठेवण्यात 
येईल. 

१०)सदर उमेदवारांपैकी खेळाडू प्रवर्गातून निवड झालेल्या उमेदवारांना शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, 
शासन निर्णय, दि.०१.०७.२०१६ मधील तरतुदीनुसार नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. सदर तरतुदींची पूर्तता 
होत नसल्यास संबंधित उमेदवारांची नियुक्‍ती रद्द करण्यात येईल. 

११)सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्र.प्रशिक्षण २०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९,दि.०७.०८.२००१ 
अन्वये शासन सेवेतील नियुक्‍तीकरीता संगणक हाताळणी/वापराबाबतचे ज्ञान एक आवश्‍यक अर्हता 
म्हणून निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.प्रशिक्षण 
२०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दि.१९.०३./२००३ अन्वये आवश्यक प्रमाणपत्र नियुक्‍ती आदेशाच्या 
दिनांकापासून २ वर्षाच्या आत उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक आहे. जर त्यांनी विहित मुदतीत प्रमाणपत्र 
उपलब्ध करुन दिले नाही तर उक्त कालावधी संपताच त्यांची सदर पदावरील सेवा कोणतीही 
पूर्वसूचना न देता समाप्त करण्यात येईल. 

१२) या आदेशान्वये हजर होणा-या उमेदवारांना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना (NPS) लागू राहील. तथापि, 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक : अंनियो-१००९/प्र.क्र.3२/सेवा-४, दि.१८/०८/२००९ मधील 
तरतुदीनूसार दि.०१/११/२००५ पूर्वी शासन सेवेत निवृत्तीवेतनार्ह आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या 
शासकीय कर्मचाऱ्यांनी त्याच किंवा अन्य विभागातील निवृत्तीवेतनार्ह आस्थापनेच्या पदावरील 
नियुक्तीसाठी दि.०१/११/२००५ पूर्वी किंवा त्यानंतर अर्ज केला असेल आणि त्याला 
दि.०१/११/२००५ रोजी किंवा त्यानंतर नविन पदावर नियुक्‍त करण्यात आले असेल तर अशा प्रकरणी 
शासन परीपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक : अंनियो-१००६/८७/सेवा-४, दि.१२/०१/२००७ मधील (i) ते 
(iv) येथे नमूद केलेल्या सर्व अटींची पूर्तता झाल्यास संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यास महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू राहील. 

१३) उमेदवारांनी स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक, गट-क पदासाठी विहीत केलेली व्यावसायिक परीक्षा 


विहित कालावधीत उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः पदभ-२०२४/प्र.क्र.८१ (८)/सेवा-३ 

१४ उमेदवारांनी व्यावसायिक परीक्षा विहित कालावधीमध्ये उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक आहे. स्थापत्य 
अभियांत्रिकी सहाय्यकांनी कामाचा अपेक्षित दर्जा प्राप्त न केल्यास तसेच, त्याचे काम किंवा वर्तणूक 
अयोग्य अथवा अनुरुप असमाधानकारक आढळल्यास, तो सेवेतून कमी करण्यास पात्र ठरेल. 

१५) सदर उमेदवारांपैकी पूर्वी शासकीय सेवेत असणा-या उमेदवारांची सरळसेवेने शासनाच्या दुस-या 
पदावर नियुक्‍ती झाली असल्यास अज्ञा उमेदवारांची स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक या पदावरील 
वेतननिश्चिती ही शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: वेतन-१२८९/प्र.क्र.२/९०/सेवा-३, दिनांक 
२३.०३.१९९४ मधील तरतुदीनुसार करण्यात यावी. 

१६) तसेच सदर उमेदवारांपैकी पूर्वी शासकीय सेवेत नसणा-या उमेदवारांची सरळसेवेने शासनाच्या सेवेत 
नियुक्‍ती झाली असल्यास अशा उमेदवारांची स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक, गट-क या पदावरील 
वेतन निश्चिती ही महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील तरतूदीनुसार करण्यात यावी. 

१७) सदर नियुक्ती, उमेदवारांनी सादर केलेल्या प्रमाणपत्राच्या सत्यासत्यतेवर अवलंबून राहील. 
उमेदवारांनी सादर केलेली प्रमाणपत्रे तसेच सांक्षाकन नमुन्यात नमूद केलेली माहिती, नियुक्‍तीनंतर 
खोटी अथवा बनावट आढळल्यास, सदर उमेदवारांची नियुक्‍ती आपोआप संपुष्टात येईल. 

१८)उमेदवारांनी साक्षांकन नमुन्यात सादर केलेली माहिती नियुक्‍ती देण्यात आल्यानंतर असत्य असल्याचे 
आढळून आल्यास तात्पुरते नियुक्‍ती आदेश रद्दबादल करुन भारतीय दंडसंहितेनुसार फौजदारी कारवाई 
करुन सदर उमेदवारांना शासन सेवेत कायमस्वरुपी अपात्र ठरविण्यात येईल. 

१९) उमेदवारांच्या सेवानिवृत्तीचे वय प्रचलित नियमानुसार राहील. 

२० आवश्यकता भासल्यास उमेदवारांना भारताच्या संरक्षण सेवेतील पदावर किंवा भारताच्या संरक्षणाशी 
निगडीत असलेल्या कुठल्याही पदावर देशात किंवा परदेशात प्रशिक्षणाचा कालावधी धरुन चार वर्षापेक्षा 
कमी नसणाऱ्या कालावधीसाठी भारत सरकार ठरवेल त्या शर्तीवर सेवा करावी लागेल. परंतु, 

(अ) त्यांच्या नियुक्‍तीनंतर १० वर्षाचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांना अशी सेवा करावी लागणार नाही 
किंवा, 
(ब)सर्वसाधारणपणे त्यांच्या वयाची ४० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना अशी सेवा करावी लागणार नाही. 

29) उमेदवार सेवेत रुजू झाल्यानंतर सेवेचा राजीनामा देऊ इच्छित असल्यास, त्याला शासन परिपत्रक 
सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही १०९२/१०३३/प्र.क्र.३३/ ९२/८, दिनांक ०२/१२/१९९७ 


मधील तरतूदीनुसार शासनाला किमान १ (एक) महिन्याची आगाऊ नोटीस किंवा एक महिन्याचे मूळ 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन Sea क्रमांकः पदभ-२०२४/प्र.क्र.८१ (८)/सेवा-३ 
वेतन देणे आवश्‍यक राहील. मात्र, गैरशिस्त, सेवानियमांचा भंग इत्यादी कारणांसाठी एखाद्या 
उमेदवाराची सेवा समाप्त करण्यासाठी वरीलप्रमाणे नोटीस देण्याचे बंधन शासनावर असणार नाही. 

२२) सोबतच्या परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांना महाराष्ट्र राज्य प्रशिक्षण धोरणासंबंधी, सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक : टीआरएन-०९/प्र.क्र.३९/०९/१२-अ, दिनांक २३/०९/२०११ मधील 
परिच्छेद सहा येथील तरतुदीनुसार दिर्घ कालावधीचे व विदेशी प्रशिक्षणापूर्वी प्रशिक्षणार्थीला सक्षम 
प्राधिकाऱ्याबरोबर बंधपत्र लिहून द्यावे लागेल व त्याप्रमाणे नंतर प्रशिक्षणार्थी नोकरी सोडत असेल तर 
प्रशिक्षणावर खर्च झालेली रक्‍कम सदर प्रशिक्षणार्थीकडून वसूल करून संबंधित प्राधिकाऱ्याला 
शासनाकडे जमा करावी लागेल. याबाबतचे दर शासन निश्चित करेल. 

२३) उपरोक्‍त वसूली केल्याशिवाय प्रशिक्षणार्थीचा राजीनामा क्षेत्रिय स्तरावरुन स्विकारण्यात येऊ नये. 
त्यानुसार प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीला महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी (मेटा), नाशिक येथे रूजू 
होण्यापूर्वी मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक यांच्याकडे व संबंधित 
नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांकडे विहित बंधपत्र भरून सादर करणे बंधनकारक राहील. 

२४) प्रशिक्षणादरम्यान सर्व प्रशिक्षणार्थीकडून प्रबोधिनीच्या प्रशिक्षणबाबतच्या नियमांचे व शिस्तीचे 
काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. त्यांच्याकडून नियमभंग झाल्यास प्रबोधिनीकडून त्यांच्याविरुध्द 
शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल. 

२५) सर्व उमेदवारांचे वैद्यकीय तपासणी अहवाल प्राप्त होण्याच्या अधीन राहून त्यांची नियुक्‍ती करण्यात 
येत आहे. त्यानुसार संबंधित उमेदवार यांनी त्यांच्या नियुक्तीच्या ठिकाणी रुजू झाल्यानंतर त्यांनी 
वैद्यकीय अहवाल त्यांना नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या कार्यालयास सादर करावा. 

२६) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक चारित्र्य-२११७/ प्र.क्र.४८३/ २०१७/१६-अ, दिनांक 
२८/०८/२०१७ अन्वये सर्व उमेदवारांचे चारित्र्य पडताळणी अहवाल प्राप्त होण्याच्या अधीन राहून 
करण्यात येत आहे. त्यानुसार संबंधित उमेदवारांची त्यांच्या नियुक्तीच्या ठिकाणी रुजू झाल्यानंतर 
त्या कार्यालयामार्फत त्यांची चारित्र्य पडताळणी करण्यात येईल. 

२७)तसेच, जे उमेदवार यापूर्वी अन्य विभागात अथवा या विभागात शासकीय सेवेत कार्यरत होते 
त्यांच्याबाबतीत ते ज्या विभागात/कार्यालयात कार्यरत होते त्या विभागाकडून/कार्यालयाकडून त्यांच्या 
विरूध्द कोणती विभागीय चौकशी सुरू होती किंवा प्रस्तावित आहे. याबाबतची माहिती प्राप्त करून 
घेण्याच्या अधिन राहून त्यांना तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. जर एखाद्या उमेदवारांविरूध्द त्यांनी 
यापूर्वी कार्यरत असलेल्या विभागात/कार्यालयात विभागीय चौकशी सुरू असल्यास सदर 
नियुक्‍तीनंतरही सदर चौकशी सुरू राहील. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन आदेश क्रमांकः पदभ-२०२४/प्र.क्र.८१ (८)/सेवा-३ 

२८)उमेदवार ज्या दिवशी रुजू होतील त्या दिवसापासून नियमाप्रमाणे त्यांचे गोपनीय अहवाल लिहिण्यात 
यावेत व बदली झाल्यास ते संबंधित अधिकाऱ्याकडे पाठवून विभाग प्रमुखांनी अथवा मुख्य अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी याबाबत शासनास कळवावे. 

२९) सदर उमेदवार सध्या केंद्र/ राज्य शासनाच्या सेवेत अथवा निमशासकीय सेवेत कार्यरत असतील तर 
संबंधीत नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी त्यांना नेमणूकीच्या ठिकाणी हजर होण्याच्या दृष्टीने सदर सेवेतून 
कार्यमुक्त झाल्याचे अथवा तसे लेखी पत्र सादर केल्याशिवाय त्यांना रूजू करून घेता येणार नाही. तसेच 
सदर उमेदवारांची नियुक्‍ती ही त्यांचे केंद्र/ राज्य शासनाच्या सेवेत अथवा निमशासकीय सेवेतील ना- 
चौकशी प्रमाणपत्र त्यांच्या संबंधीत कार्यालयाकडून प्राप्त होण्याच्या अधीन राहील. 

५. नियुक्‍ती देण्यात येत असलेल्या या उमेदवारांनी नियुक्‍तीच्या/पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न होता 
विशिष्ट ठिकाणी पदस्थापना /नियुक्‍ती मिळविण्यासाठी मा. लोकप्रतिनिधी/ खाजगी व्यक्‍ती किंवा संघटना 
यांचे मार्फत दडपण/दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास, संबंधित उमेदवारांविरुध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त 


व अपिल) नियम, १९७९ मधील तरतुदींनुसार शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यात येईल. 


६. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३०६१३०१०३२७१८ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DINESH JAIPRAKASH BARHATE. 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
INESH JAIPRAKASH पका, 


2.5.4.20=d2b949400dcd69ca2cd572e2ab1676bbc50eab4961 e4bf4b8 
a6fc3d8b24271 1e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


BARHATE २५८०111111: 
(दि.ज. Fee) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित उमेदवार (ई-मेलद्वारे) यांनी मुख्य अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे 
यांचे कार्यालयात हजर होण्याकरीता संपर्क साधावा. 


) महालेखापाल 9/2, लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर , 

) मा. मंत्री (सां.बा.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) अपर मुख्य सचिव (सा.बां.वि.), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 

) सचिव (बांधकामे/रस्ते), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे 

) सर्व संबंधित अधीक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळे 

) सह सचिव (सेवा/संनि),सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) कार्यासन अधिकारी [आस्थापना-१/आस्थापना-३/सेवा-२],सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
) निवडनस्ती, सेवा-३ 

पृष्ठ ७ पैकी ७ 


र शासन आदेश क्र.पदभ-२०२४/प्र.क्र.८१ (८)/सेवा-३, दि.०७.०३.२०२४ सोबतचे परिशिष्ट-अ 
: स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक, गट-क (अराजपत्रित) 
ie गुणवत्ता Pe नाव इंग्रजीत 011 नाब मराठीतृ मूळ Wa नभ Lo परळ पदस्थापना द्यावयाचा सा.बा.प्रादेशिव 
क्रमांक विभाग 
णं ८. | ROHAN RAJENDRA GUNDALE रोहन राजेंद्र गुंडाळे इ.मा.ब. खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुणे 
र ११ ROHIT RAOSAHEB PATIL रोहित राबसाहेब पाटील आ.दुघ. 1 खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुणे 
णि र्ट SANKET SHIVRAM SHITAF संकेत शिवराम शिताफ वि.मा.प्र. खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.व्रिभाग, पुण 
¥ २९ SUMIT VASUDEV DHERE सुमित बासुदेव ढेरे आ.दुघ. खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुणे 
८ Re ARVIND UBDHAV KALEL अरविंद उद्धव कालेल इ.मा.ब. खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुणे 
aie, व्यव ला अभियता. + 
& R JAVESH BHAGWAT जयेश भागवत करंजकर 1 खुला खुला-सर्वसाधारण मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, पुण 
KARANJKAR 
6 ४० NIKHIL KISAN ATOLE निखिल किसन आटोळे भ.ज.(क) खुला-सर्बसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राविभाग, पुणे 
८ डॅड | PRAJAKTA SUNIL BALUGADE प्राजक्ता सुनील बालुगडे खुला खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.विभाग, पुणे 
g ड७ AKSHAY SANJAY INGOLE अक्षय संजय इंगोले आ.दुघ. खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुणे 
ae ie + + alder य 
Re 43 ARVIND TUKARAM SHINDE अरविंद तुकाराम शिंदे आ.दुघ. खुला-सर्वसाधारण मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, पुणे 
R Ro VITTHAL KISAN KOLEKAR fager किसन कोळेकर भ.ज.(क) खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुण 
R न NIKHIL VUAY THITTE निखिल विजय थिटे इ.मा.ब. खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुणे 
१३ द्र VUAY MARUTI BHUTAL विजय मारुती भुताळ आ.दुघ. खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुण 
ws ६६ | UTTRESHWAR HARICHANDRA उत्तरेश्‍वर हरिचंद्र कबुतरे इ.मा.ब. खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुण् 
KABUTARE 
एफ अभियंता. = 
gH ox SURAJ MAHADEO SHINDE सुरज महादेव शिंदे आ.दुघ. खुला-सर्वसाधारण मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, पुण 
शद ७७ | SHIVAJI LAXMAN WAGHMODE शबाजी लक्ष्मण वाघमोडे भ.ज.(ब) T खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुणे 
+ सुर्यकांत अभियंता, q 
fal ष्ट AMAR SURYAKANT अमर सूर्यकांत विधातेपाटील आ.दुघ. खुला-सर्वसाधारण मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, पुणे 
VIDHATEPATIL 
mimi ee sar Ae ea अभियंता, T 
Re ८० PRAVIN CHANDRAKANT प्रबीण चंद्रकांत ढगे आ.दुघ. खुला-सर्वसाधारण मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, पुणे 
DHAGE 
——— oo अभियंता + "ण 
श्९ a ARUN NANA NARBAT अरुण नाना नरबत भ.ज.(क) खुला-सर्वसाधारण मुख्य , सा.बा.प्रा.बिभाग, पुणे 
२० ८७ | GAURAV NANDKISHOR KOLTE ब नंदकिशोर कोलते Sara. खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुणे 
२१ RR RAHUL ASHOK JADHAV राहुल अशोक जाधव खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुण 
२२ ९२ | NILESHKUMAR BRAMHDEO | निलेशकुमार ब्रम्हदेव जगताप आ.दुघ. खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.बिभाग, पुणे 
JAGTAP 
3 र्ड PRATIK SUNIL KOLTE प्रतीक सुनील कोलते आ.दुघ. खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.व्रिभाग, पुण 


Page 1 of 7 


अ.क्र. | गुणवत्ता — नाव इंग्रजीतून — नाव मराठी मूळ प्रव — प्रव पदस्थापना द्यावयाचा सा.बां.प्रादेशिव 
क्रमांक विभाग 
र्ड ९६ DIGMBAR SHANKAR PATIL दिगंबर शंकर पाटील आ.दुघ. खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुण् 
रण ९७ SAGAR KAILAS DAREKAR सागर कैलास दरेकर इ.मा.ब. खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.व्रिभाग, पुण 
२द १०२ ZAID SARDAR SILAR ae सरदार सिलार आ.दुध. खुला-सर्बसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुण 
+. शशिकांत अभियंता. > 
२७ | 08 | DHIRA) SHASHIKANT KADAM धीरज शशिकांत कदम खुला खुला-सर्वसाधारण मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, पुण 
र्ट Ro UMESH RAMCHANDRA उमेश रामचंद्र बंजारी भ.ज.(ड) खुला-सर्बसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुण 
VANJARI 
_ | | 
२९ ११२ | AADESH RAJENDRA KHARADE आदेश राजेंद्र खराडे खुला खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुण 
३० | Rte AKSHAY DNYANADEO अक्षय ज्ञानदेव aaa, खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुण् 
SAITAWADEKAR 
३१ ॥ ११९ ROHIT GOVIND SHINDE रोहित गोविद शिंदे AEE. खुला-सर्बसाधार० मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुण 
३२ १२७. [SHRIKANT DHANANJAY KHADE श्रीकांत धनंजय खाडे भ.ज.(ड) खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुण 
३३ | १२८ | SURAJKUMARSATAPPA PATIL] सुरजकुमार सताप्पा पाटील खुला खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुण 
डड १३३ VASUDHA SHIVAJI PATIL बसुधा शिवाजी पाटील खुला खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.विभाग, पुण 
a अभियंता ~ 
३५ | १३४ १ SHUBHAM DILIP AJURE शुभम दिलीप अजुरे ema. खुला-सर्वसाधारण मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, पुण 
| |} =< 
३६ । १३५ RUTURAJ TANAII PATIL रुतुराज तानाजी ALE. खुला-सर्वसाधारण मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, पुण 
३७ |. ९४५ | RANJEET RAJENDRA SHINDE रणजोत राजेंद्र शिंदे रोडे खुला खुला-सर्बसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुण 
RODE 
इट | &¥& | SAMARTH JAYWANT PATIL समर्थ जयवंत प इ.मा.ब. | खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुण 
३९ avg SACHIN ANIL JARANDE सचिन अनिल जरंडे भ.ज.(क) खुला-सर्बसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुण 
इ० | १५३ |. ROHITDHANAII MOHITE रोहित धनाजी मोहिते आ.दुघ. खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राविभाग, पुण 
| + अधयंता साजा 
re पप —TSipaK UTTAM PATIL दिपक उत्तम पाटील आ.दुघ. खुला-सर्वसाधारण् मुख्य , सा.बा.प्रा.विभाग, पुण 
ड्रे १६२ SHUBHAM SHANTARAM शुभम शांताराम शिंदे आ.दुघ. खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.वरिभाग, पुण् 
SHINDE 
४३ | १७८ PRATIK SAHEBRAO प्रतीक साहेबराव शिवणकर अ.जा. | खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.व्िभाग, पुण 
SHIVANKAR | 
¥¥ | १८४ | RAVINDRA BHUPAL EDAKE रवींद्र भूपाल एडके भ.ज.(क) खुला-सर्वबसाधार० मुख्य अभिथंता, सा.बा.प्रा.विभाग, पुण 
ONKAR DATTATRAY ZUNJKAR औंकार दत्तात्रय झुंजकर मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुण 
ड्‌ १९६ URMILA 5-४॥॥ KHOT खुला खुला-महिला मुख्य , सा.बा.प्रा.विभाग, 
Te | १२९८ | RAIMOHAN MAHESH PATIL राजमोहन महेश पाटील इ.मा.ब. | खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.आ.प्राविभाग, पुण 
1_____ 1 


Page 2 of 7 


शि गुणवत्ता का नाव इंग्रजीतून शिंग नाव मराठीतू मूळ प्रव = | पदस्थापना द्यावयाचा सा.बां.प्रादेशिव 
क्रमांक विभाग 
¥¢ | Yoo | ABHUIT SHIVA LOKHANDE अभिजित शिवाजी लोखंडे भ.ज.(क) खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुणे 
इ९ | २०२ | DIPAK LAKSHAMAN SALATE दिपक लक्ष्मण सलाटे आ.दुघ. खुला-भूकंपप्रस्त मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.विभाग, पुण 
५० | २०६ NIKHIL VASANT PATIL निखिल बसंत पाटील आ.दुघ. खुला-सर्बसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुण 
GURUPRASAD KRISHNA गुरुप्रसाद कृष्ण पुरेकर इमा.ब. खुला-सर्वसाधारण against. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुण 
PUREKAR अंशकालीन 
पर | रर |SUITHANMANT SONWALKAR| सुजित हणमंत सोनवलकर भ.ज.(क) खुला-सर्वसाधारण against. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, 7 
अंशकालीन 
43 २१६ SUPRIYA AMBADAS PATIL सुप्रिया अंबादास पाटील आ.दुघ. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुण 
ay २्श्ट MUSTAK IRFAN INAMDAR मुस्ताक इरफान इनामदार आ.दुघ. खुला-सर्वसाधारण against. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.बिभाग, पुणे 
अंशकालीन 
wa | WW SHRUTI DEEPAK LAD श्रुती दीपक लाड खुला खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राविभाग, पुणे | 
-—__+—_____}- पार्चपिड अभियंता. ऱ 
ue 224 | OMKAR ANANDA PACHPIND ओंकार आनंदा पार्चापेंड इ.मा.ब. खुला-सर्वसाधारण against. मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, पुणे 
अंशकालीन 
ae KUNAL POPAT BHONDVE कुणाल पोपट भोंडवे खुला- against. मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.त्रिभाग, पुण 
अंशकालीन 
ष्ट २२९ ATIK SHAKUR SHAIKH अतिक शकूर शेख आ.दुघ. खुला-सर्वसाधारण against. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.ब्रिभाग, पुण 
अंशकालीन 
८९ | ae MAYURESH NAMDEV मयुरेश नामदेब भोसले आ.दुघ. खुला-सर्वसाधारण against. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुण 
BHOSALE अंशकालीन 
ge | २४० | TUSHAR णा GAWAS तुषार शिवाजी गावस खुला खुला-सर्वसाधारण against. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुण 
अंशकालीन 
दश २४२ | SOHAM VILAS MANDVEKAR सोहम बिलास मांडबेकर खुला खुला-सर्वसाधारण 4841151. मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.विभाग, पुणे 
अंशकालीन 
द्र २५० KISHOR KISAN KAMBLE किशोर किसन कांबळे अ.जा. खुला-सर्वसाधारण against. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राव्रिभाग, पुणे 
अंशकालीन 
६३ | २५९ SACHIN SANJAY KADAM सचिन संजय कदम FRE, खुला-सर्वसाधारण against. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुण 
| अंशकालीन 
&x |. २५३ | AKSHAY MADHUKAR MANE अक्षय मधुकर माने खुला खुला-सर्वसाधारण against. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुण 
अंशकालीन 
fo 
६५ | 24x | HARIBA BALASAHEB RUPNAR हरिबा बाळासाहेब STAT भ.ज.(क) खुला-सर्बेसाधारण against. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुणे 
अंशकालीन 
६६ | २५६ | ATUL BAJIRAO BIRAMBOLE अतुल बाजीराव बिरंबोळे ea. इ.मा.ब.-सर्वसाधार० मुख्य अभियंता, erator ert, पुणे 
६७ | २८८ KUMAR ANANDRAQ कुमार aera लोखंडे । भ.ज.(क) भ.ज.(क)-सर्वसाधार० मुख्य अभियंता, सा. बां.प्रा.विभाग, पुण 
LOKHANDE 
व्र रक्ष | GAURI RAJENDRA TAWARE गौरी राजेंद्र टावरे आ.दुघ. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुण 
६९ २६३ POOJA DILIP DHANE पूजा दिलीप धाने आ.दुघ. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुणे 
J = ; 
७० । २६७ SWARUP NAMDEV KENE स्वरूप नामदेव केणे इ.मा.व. इ.मा.ब.-सर्वसाधारण मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, पुणे 
98 २६९. |. SHUBHAM SHAKTIKUMAR शुभम शक्तीकुमार पिसे इ.मा.ब. इ.मा.ब.-सर्बसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राव्रिभाग, पुण् 
PISE 


Page 3 of? 


शि गुणवत्ता — नाव इंग्रजी — नाव मराठी ह | प्रव ae | परव पदस्थापना द्यावयाचा सा.बां.प्रादेशिक 
क्रमांक विभाग 

७२ | २७४ | SHUBHAM SUNIL GHORPADE शुभम सुनील घोरपडे आ.दुघ. आ.दुघ.- सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.विभाग, पुण 

७३ | २८० | SANKET SURESH DOND संकेत सुरेश दोंड इ.मा.ब. इ.मा.ब.-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुण् 

७४ | २८५ | MAHESH PRAKASH MANE महेश प्रकाश माने ARE. आ.दु घ.- सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुणे 

७५ । २८७ PHADATARE DHANRAJ फडतारे धनराज भाऊसो आ.दुघ. आ.दु.ध.- सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुण 

BHAUSO 

७६ | २९० | SHRIDHAR ANIL VADGAVE श्रीधर अनिल वडगावे इ.मा.ब. इ.मा.व.-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुण 

७७ | 289 | ANIKETJALINDARCHAVAN ॥ अनिकेत जालिंदर चव्हाण आ.दुघ. आ.दुध.- सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुणे 

ष्ट ३०१ १811६81 SHANKAR MANE अभिजीत शंकर माने अ.जा, T अ.जा.-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुणे 
डा winder साजा 

७९ | ३०६ | AVINASH SIDRAM CHAVAN अविनाश सिद्राम चव्हाण आ.दुघ. आ.दु घ.- सर्वसाधारण मुख्य , सा.बां.प्रा.व्रिभाग, पुण 

ट्‌ ३०८ | VINAY BHAGAWAN KUMBHAR विनय भगवान कुंभार इ.मा.व. इ.मा.व.-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुणे 


अ.जा.-सर्वसाधारण 


MAHESH MURALIDHAR MANE 


महेश मुरलीधर माने 


a ३१२ RAMAKANT GOUTAM रमाकांत गौतम सावंत मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.विभाग, पुण 
SAWANT 
८२ | उरे GEETANJALI 5474२६0 जली सयाजीराव भासर खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुण 
BHASAR 
63 ३२५ PUNAM RAJENDRA पुनम राजेंद्र सोनंदकर भ.ज.(क) खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.ब्ा.प्रा.व्रिभाग, पुणे 
SONANDAKR 
ण अभियंता cy 
८४ | ३२७ BHAGYASHREE PRATAP भाग्यश्री प्रताप देवकते भ.ज.(क) खुला-महिला मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, पुणे 
DEOKATE 
————__—__—+. 
८५ | ३२८ NILRAJ SUBHASHRAO निलराज STITT निंबाळकर आ.दुघ. आ.दु घ.- सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुण 
NIMBALKAR 
८६ | ३२९ DHIRAJ GANPAT JADHAV धीरज गणपत जाधव अ.जा. अ.जा.-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुणे 
८७ ३३३ PRAMOD PRALHAD DESAI प्रमोद प्रल्हाद देसाई आ.दुघ. आ.दुघ.- सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुणे 


आ.दुघ.- सर्वसाधारण 


मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा. 


RATHOD 


८९ ३३८ VIKRAM VILAS KALE बिक्रम विलास काळे आ.दु'घ.- सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुणे 
+ 
eo | ३३९ ATUL ASHOK SHINDE अतुल अशोक शिंदे aE. आ.दु.घ.- सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.विभाग, पुण 
Re ३४० MOHAN SIDDHESHWAR मोहन सिद्धेश्‍वर पुजारी इ.मा.व. इ.मा.व.-सर्वसाधारण मुख्य अभियता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुणे 
PUJARI 
RR 3x2 | MITESH MAHENDRA GAWALI मितेश महेंद्र गवळी अ.जा. अ.जा.-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राविभाग, पुणे 
९३ | ३४६ PRASHANT MADHUKAR । प्रशांत मधुकर बोरकर आ.दुघ. आ.दु घ.- सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा. , पुण 
BORKAR 
PREETI SIDDHARAM MENASE सिद्धराम मेनासे faa. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा. 
cin Bag VYANKATESH SHRIKANT व्यंकटेश श्रीकांत राठोड बि.जा.(अ) खुला-प्रकल्पग्रस्त र्ग मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुण 


Page 4 of 7 


a गुणवत्ता 0 a नाव इंग्रजीत foo नाव मराठीतू मूळ प्रव er पदस्थापना द्यावयाचा सा.बां.प्रादेशिव 
क्रमांक विभाग 
२६ | 84¥ | SHUBHAM SHAMAN BARBOLE| शुभम शहाजी बारबोले आ.दुघ. FLY. सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.बिभाग, पुण् 
el es Sean a 
९७ ३६७ |. SWAPNALI BAJIRAO PUJARI स्वप्नाली aa पुजारी भ.ज.(क) खुला-महिला मुख्य , सा.आं.प्रा.विभाग, पुण 
रट | ३७५ | AKSHAY SAHEBRAO KADAM अक्षय साहेबराव कदम आ.दुघ, आ.दु.घ.- सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुण् 
९९ ३७६ | GANESH DATTATRAYA YEDAVE गणेश दत्तात्रय येदवे | इ.मा.ब. इ.मा.ब.-सर्वसाधारए मुख्य अभियंता, सा.बा.प्राब्रिभाग, पुणे 
goo | ३७८ | ९00१8 ९१०६९९ NAIKADE पूजा राजाराम नाईकडे आ.दुघ. खुला-महिला | मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुणे 
व _____+ अभियंता. ऱ 
१०१ |. ३८२. | YOGESH MOHANRAO NIGADE योगेश मोहनराब निगडे आ.दुघ. आ.दु घ.- सर्वसाधारण मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, पुणे 
{| __ Sa ae 
१०२ | ३९५ | VISHAL DATTATRAY LADKAT विशाल दत्तात्रय लडकत इ.मा.व. इ.मा.व.-सर्वसाधारण against. मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, पुणे 
अंशकालीन 
—-__+_______+ er अभियंता. = 
१०३ | ४०२ SANIKET ४॥९७॥ YADAV सानिकेत मारुती यादव आ.दुघ. आ.दु.घ.- सर्वसाधारण मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, पुण 
ow AMAR SURESH MORE अमर सुरेश मोरे FLAG. आ.दु'घ.- सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.व्रिभाग, पुण 
१०५ | ४०६ | PRASANNA SANJAY SWAMI प्रसन्न संजय स्वामी इ.मा.व. इ.मा.व.-सर्वसाधारण against. | मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.ब्रिभाग, पुण 
अंशकालीन 
leon lo चा क सट वक 
१०६ | ४१९ | AKSHAY GULAB BHAGWAT अक्षय गुलाब भागवत भ.ज.(क) भ.ज.(क)-सर्वसाधारण मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, पुण 
१०७ | ४२१. | ROHITGORAKSHANATH BHOR रोहित गोरक्षनाथ भोर इ.मा.ब, इ.मा.ब.-सर्वसाधारण against. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.ब्रिभाग, पुणे 
अंशकालीन : 
js म्य Sia सा 
१०८ | wee SAHIL VUAYKUMAR LAD साहिल विजयकुमार लाड आ.दुघ. आ.दु,घ.- सर्वसाधारण मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, पुणे 
१०९ | ४२५ DIKSHA MAHADEV GORE दिक्षा महादेव गोरे इ.मा.व. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुणे 
११० | ४३१ VISHWANATH AUJINATH विश्‍वनाथ अजिनाथ भालेराव अ.जा, अ.जा.-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुण 
BHALERAO 
१११६ | ४४१. | OMKAR PRASHANT VASKAR औंकार प्रशांत वास्कर इ.मा.ब. इ.मा.ब.-सर्वसाधारण against. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुण् 
अंशकालीन 
११२ | डॅड? PRANAV GANPAT GOLE प्रणव गणपत्त गोळे आ.दुघ. खुला-प्रकल्पग्रस्त मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुणे 
११३ | xv VINAYAK VUAY SATALE बिनायक बिजय सातळे आ.दुघ. आ.दु घ.- सर्वसाधारण against. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुणे 
अंशकालीन 
eee | डड९ | ASHISH LAXMAN THORAT आशिष लक्ष्मण थोरात अ.जा. अ.जा.-सर्वसाधारण {get अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुणे 
ay | xu | SWAPNIL PRAKASH KUTWAL स्वप्नील प्रकाश कुतबाल AAS. आ.दु.घ.- सर्वसाधारण against. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुणे 
अंशकालीन 
११६ | ४५३ SUSHANT TANAJ SATHE सुशांत तानाजी साठे अ.जा. अ.जा.-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुण 
११७ | डॅपड | SMITA SHRIKANT BHOSALE स्मिता श्रौकांत भोसले आ.दुघ. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुणे 
११९८ | yuu VITTHAL MOHAN KALE faget मोहन काळे भ.ज.(क) खुला-प्रकल्पग्रस्त मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राविभाग, पुणे 
2a |. wu | MANO) TUKARAM MANJARE मनोज तुकाराम मांढरे आ.दुघ. आ.दु.घ.- सर्वसाधारण against. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुण 
अंशकालीन 


Page 5 of 7 


शि गुणवत्ता शिश इंग्रजीतून — नाव मराठ मूळ प्रव a | पदस्थापना द्यावयाचा सा.बां.प्रादेशिव 
क्रमांक विभाग 
—— 4___ वाडा अडा aidan + 
१२० | ४५८ VAIBHAV VILAS DEVADE वैभव विलास देवडे भ.ज.(क) भ्र.ज.(क)-सर्बसाधारण मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, पुण 
—- co ry 
Baa इपर [HARIDAS PRABHAKAR PAWAR| हरिदास प्रभाकर पबार आ.दुघ. आ.दु घ.- सर्वसाधारण against. मुख्य अभियंता, STATA TT, 
अंशकालीन 
श्रर 1 ४६० | KOMAL SANTOSH MEMANE कोमल संतोष मेमाणे आ.दुघ. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बा.प्राविभाग, पुण 
१२३ | ६३७ MINAKSH! MADHUKAR + मनाक्षी मधुकर कदम आ.दुघ. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुण् 
KADAM 
१२४ | ६४प PRAVIN RAMCHANDRA प्रवीण रामचंद्र नाईकनवरे अ.जा. देब्यांग- (c) OA, BL, OAL, मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुण् 
NAIKNAWARE OL, CP, LC, Dw, AAV 
१२५ | ७०७ | PRASAD KUNDLIK KAMBLE प्रसाद कुंडलिक कांबळे अ.जा. दिव्यांग- (a) LV मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुण 
१२६ | 42 | KRUSHANA RAGHUNATH कृष्णा रघुनाथ महाडिक आ.दुघ. दिव्यांग- (८) OA, BL, OAL. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुण 
MAHADIK OL, CP, LC, Dw, AAV 
—— 4 — a Pant अभियंता. > 
१२७ | ८५६ YOGESH SANJAY NIKAM योगेश संजय निकम खुला - (८) OA, BL, OAL, मुख्य , सा.खां.प्रा.विभाग, पुण 
OL. CP, LC, Dw, AAV 
१२८ | ८७२ | MAYURI SANJAY MAHAMUNI मयुरी संजय महामुनी इ.मा.व. दिव्यांग- (a) LV मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राबिभाग, पुण 
१२९ | ८८५ |  SANDESH PANDIT SUTAR संदेश पंडित सुतार Sara. दिव्यांग- (c) OA, BL, OAL, मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुण 
OL, CP, LC, Dw, AAV 
१३० | ८९७ SHUBHAM SAMBHAI शुभम संभाजी नाणेकर खुला दिव्यांग- (2) OA, BL, OAL, मुख्य अभियंता, सा.ां.प्रा.विभाग, पुण 
NANEKAR OL, CP, LC, Dw, AAV 
wae_| ९४७ | AKSHAY MOHAN SALUNKHE अक्षय मोहन साळुंखे आ.दुघ. अनाथ- संस्थाबाह्य मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.विभाग, पुण 
इर | ९७्प | GORAKH EKNATH WAKADE गोरख एकनाथ बाकडे mt भ.ज.(क) देव्यांग 0) D/Hearing मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.त्रिभाग, पुण 
Impaired/HH 
१३३ | १०८र | MANE KOMAL RAMLING माने कोमल रामलिंग खुला दिव्यांग- (a) LV | er अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुण 
१३४ | tock NANDINI ANANDA KALE नंदिनी आनंदा काळे Wa.) दिव्यांग- (c) OA, BL, OAL, मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुण 
OL, CP, LC, Dw, AAV 
१३५ | १०९९ | RUTUJA DATTATRAY JADHAV रुतुजा दत्तात्रय जाधव खुला दिव्यांग- (a) LV मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुण 
१३६ | एश्र |SANTOSHNANASAHEBKHADE| संतोष नानासाहेब खाडे FAS) दिव्यांग (b) D/Hearing मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुण 
Impaired/HH 
aay | ए९६ | AKSHAY RAJENDRA PATIL अक्षय राजेंद्र पाटील आ.दुघ. आ.दुघ. खेळाडू मुख्य अभियंता, STATA, पुण 
zac | %83@ | SAMEER DILAWAR SHAIKH पमीर दिलावर शेख - खुला ददेव्यांग 5) D/Hearing मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.बिभाग, पुण 
Impaired/HH 
१३९ | 88@c PAKSHAYSURYAKANT BARKALE| अक्षय सूर्यकांत बरकले ema. इ.मा.ब.-खेळाडू मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुण 
१४० | ए२६६ AKASH RAM SHINDE आकाश राम शिंदे खुला दिव्यांग- (त) SLD, MI and मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.निभाग, पुण् 
{ दिव्यांग 
१४१ | १३२४ FIROJ RASULSHAHA फिरोज रसूलशाहा मकंदर Ea, इ.मा.व.-मा.सै. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.खिभाग, पुण 
MAKANDAR 
१४२ | १३४७ | UDAY YESHVANT PATIL उद॒य यशवंत पाटील i खुला-अंशव मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुण 
4 = x 
BSB | १३६३ DASHARATH SHANKAR दशरथ शंकर शेळके खुला खुला-अंशकालीन मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुण 
SHELAKE 


Page 6 of 7 


णं गुणवत्ता 11010 नाव इंग्रजी Poe नाव मराठं मूळ प्रव all पदस्थापना द्यावयाचा सा.बां.प्रादेशिक 
क्रमांक बिभाग 
१४४ | १३६९ | SARIKA SHRIDHAR JADHAV सारिका श्रौधर जाधव खुला खुला-अंशकालीन | मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, पुण 
१४५ | १३७६ | 1016045 RUJAY FARNANDIS जुजेबास रुजय खुला खुला-अंशकालीन मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.विभाग, पुण 
मदत 


Page 7 of 7 


